अँड.आनंद परचुरे यांना व्यावसायिक 
फी प्रदान करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: याचिका-२०१७/८००/प्र.क्र.१६४/म-१(धोरण) 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ: (१) सह नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे पत्र 

3 .Do.98/Godrej ॥॥8॥॥09॥//०७०॥॥॥७॥/३५२-३५९/२०१७,दि.१४.३.२०१७चे पत्र 
शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्र.५२०-२०१७/८, दि.२.६.२०१७ चे पत्र 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.२९.७.२०१५ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.१६.६.२०१७ 
अँड. आनंद परचुरे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांचे दि.१९.९.२०१९ रोजीचे पत्र 


२ 


3 
8 


4 


—_~ —_~ ~~ a 
पु म. त अ 


प्रस्तावना: 

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई,खंडपीठ, नागपूर येथील रिट पिटीशन क्र.६८४१/२०१६ Godrej 
Properties Ltd विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामकाजासाठी संदर्भ क्र.२ 
येथील विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने अँड. आनंद परचुरे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांची शासनाच्या वतीने विशोष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी अँड. आनंद परचुरे, 
वरिष्ठ अधिवक्ता यांची व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
मा.उच्च न्यायालय,मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथील रिट पिटीशन क्र. ६८४१/२०१६ अन्वये दाखल 


केलेल्या गोदरेज प्रॉपर्टिज लिमिटेड विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात अँड. आनंद 
परचुरे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांनी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडल्याप्रकरणी संदर्भ क्र. ५ अन्वये विनंती 
केल्यानुसार या शासन निर्णयान्वये अँड. आनंद परचुरे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांना व्यावसायिक दराने 
रु. ५३०००/-(अक्षरी रक्‍कम रुपये ATA So फक्त) इतकी फी खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या 
बाबींकरिता अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशील रक्‍कम (रुपये) 
ie व्यावसायिक फी ५०,०००/- 
2. लिपिक आणि खर्च 3000/- 
एकूण रु. ५३,०००/- 


२. सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. आनंद परचुरे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच 
त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरिता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 

३. यासाठी येणारा खर्च महसूल व वन विभाग मागणी क्र. सी-२, मुख्य-२,मुख्य लेखाशिर्ष २०३०,मुद्रांक 
व नोंदणी ०३, नोंदणी उपशिर्ष-००१, संचालन व प्रशासन गौणशिर्ष-(००) (०१) नोंदणी महानिरीक्षक व जिल्हा 
निबंधक, (२०३००१०९) १३ कार्यालयीन खर्च, या लेखाशिर्षातंर्गत सन 2029-2022 मधील मंजूर अनुदानातून 
तसेच मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१७/८००/प्र.क्र.१६४/म-१(धोरण) 


8, हा शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ५२०-२०१७/ई, दि.३१.५.२०१७ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि.२९ 
जुले २०१५ चे परिशिष्ठ-अ, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८,भाग-पहिला,उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम -१९६५ मधील वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये सुधारणा,भाग-पहिला,उपविभाग- 


दोन,अनु.क्र.४९ मधील नियम १६६-अ,अन्वये प्रशासकीय विभागप्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 


वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१११२२१६५६४७५९१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sunil Malhari 
Jadhav 


Digitally signed by Sunil Malhari Jadhav 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And 
Forests t, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. १0150300९1 2F6F6254 1 0d8384fc1918599ab 
‘1b89ed39b6b8df74cd2, 
serialNumber=fd3acd0ae1800c2e54a0083 162ca707a773b2fef 
3ae4c523b53b902e3cf10460, cn=Sunil Malhari Jadhav 

Date: 2021.11.22 16:59:24 +05'30° 


(सुनिल जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई-३२ 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
३. मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
४ 


. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


५. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 9/2 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे 


on (२ 6 —& 


नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांचे मार्फत 


१०. कार्यासन अधिकारी (ई-शाखा), विधि व न्याय विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२ 


११. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/ व्यय-७,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती-म-१ (धोरण). 


. अँड. आनंद परचुरे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांना (नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


